महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.9६/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ एप्रिळ, २०१८ 


संदर्भ :- १. सा.प्र.वि. शासन आदेश क्र.कअनि१११३/प्र.क्र.9३/२०१३/कार्या.१४-ब, दि.२५.०२.२०१४ 

२. सा.प्र.वि.शासन आदेशा क्र.असप-१२१५/प्र.क्र.१२५/१४, दि.१२.०९.२०१६ 

३. सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे शासन आदेशा, दि.०१/०६/२०१७ 

SSRI 

श्री.रा.ता.भालवणे, अवर सचिव यांची संदर्भाधिन क्र.१ येथील आदेशान्वये कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती 
आयोग, कोकण खंडपीठ, नवी मुंबई या पदावर चार वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती. 
२. तदनंतर, संदर्भ क्र.२ येथील शासन आदेशान्वये श्री.रा.ता.भाळवणे यांना अवर सचिव पदावर प्रपत्र बढती 
देण्यात आली होती. संदर्भ क्र.३ येथील शासन आदेशान्वये श्री.रा.ता.भालवणे यांच्या प्रपत्र बढतीस 
दि.११.०३.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
३. आता या आदेशान्वये श्री.रा.ता.भाळवणे, अवर सचिव यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. 
श्री.रा.ता.भाळवणे, अवर सचिव यांची प्रतिनियुक्‍तीवरुन प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना महिला व बालविकास 
विभागात करण्यात येत आहे. या आदेशानुसार श्री.रा.ता.भाळवणे, अवर सचिव यांनी महिला व बालविकास 
विभागात तत्काळ हजर व्हावे 
४ श्री भालवणे यांना महिला व बालविकास विभागात रुजू होण्यासाठी राज्य माहिती आयोग, कोकण 
खंडपीठ, नवी मुंबई कार्यालयाने तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 
4 म.ना.से (पदग्रहण अवधी,स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या 
काळातील प्रदाने) नियम १९८१ चे नियम १२ अनुसार श्री.भालवणे यांनी महिला व बाल विकास विभागात रुजू 
व्हावे. श्री भालवणे हे महिला व बाल विकास विभागात रुजू न झाल्यास त्यांचा त्यापुढील कालावधी हा सेवेतील 
खंड समजण्यात येऊन पुढील उचित कार्यवाही करण्यात येईल. 
६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०४०३१५१७५७९९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने कका 
Gajanan 0801010130 ८ 


5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41ada8a727 


25a47b4f0, 


Gurav ———— ती 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
3) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
४) प्रधान सचिव/सचिव, alarea विकास व उद्योजकता विभाग/ महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण1-२०१७/प्र.क्र.9६/का.१४ 


५) सह/उप सचिव (कार्यासन-६), सामान्य प्रशासन विभाग/, मंत्रालय, मुंबई 

६) सह/उप सचिव (आस्थापना), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग /महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

७) उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ, नवी मुंबई 

८) श्री.रा.ता.भालवणे, अवर सचिव, राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ, नवी मुंबई 

९) कार्या.१४ संगहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


